अधीक्षक, जिल्हा कारागृह/ उपअधीक्षक 
मध्यवर्ती कारागृह, गट-ब यांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधी संपुष्टात आला असल्याने, त्यांची 
नियमित नियुक्‍तीने पदस्थापना करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०३१५/१०६/प्र.क्र.५३/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
तारीख: १९ ऑक्टोंबर, २०१५ 


वाचा : १) शासन निर्णय क्र.ससेनि-२०११/१३८३/प्र.क्र.३१५/तुरुंग-१, दिनांक ०१.०३.२०१२ 
२) शासन निर्णय क्र.जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१७/पीआरएस-१, दिनांक ३ मे,२०१३ 
३) शासन निर्णय क्र.जेएलई-०५१५/८७७/प्र.क्र.१३५/१५/तुरुंग-१, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त शासन निर्णय क्रमांक १ च्या आदेशान्वये सरळ सेवा भारतीने निवड झालेल्या 
उमेदवारांची कारागृह विभागातील अधीक्षक, जिल्हा कारागृह / उपअधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह या 
पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली होती. झासन निर्णय क्र.२ अन्वये दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी 
प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे येथील प्रशिक्षणाचा टप्पा संपुष्टात आळा असल्याने महाराष्ट्र कारागृह 
नियमावली १९७९ मधील प्रकरण स्टाफ रिक्रुटमेंट मधीळ नियमानुसार प्रशिक्षानंतरच्या एक वर्ष 
परिविक्षा कालावधीकरिता त्यांना परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आळी होती. शासन 
निर्णय क्रमांक ३ अन्वये त्यांचा दोन वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आला असल्याने, त्यांची 
नियमित नियुक्तीचे पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा: 

अधीक्षक, जिल्हा कारागृह / उपअधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह वर्ग-२ या पदावरील अधिका-यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आला असल्याने, त्यांची खाळीलप्रमाणे नियमित Paya 
पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिका-याचे नाव परिविक्षाधीन कालावधीसाठी | नियमित Paani 
पदस्थापनेचे ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण 

(9 श्री.हर्षद भिकनराव अहिरराव | मुंबई मध्यवर्ती कारागृह मुंबई मध्यवर्ती कारागृह 

२ श्रीमती राणी राजाराम भोसले | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह 
(शिकारे) 

३ श्री.वैभव सुधाकर आगे नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह | नाशिक मध्यवती कारागृह 
श्री.भाइदास नामदेव ढोले अमरावती मध्यवर्ती कारागृह | गडचिरोली जिल्हा कारागृह 

4 श्रीमती किर्ती राजेडा चितांमणी | येरवडा मध्यवर्ती कारागृह नागपूर मध्यवर्ती कारागृह 
(डहाळे) 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०३१५/१०६/प्र.क्र.५३/तुरुंग-१ 


६ श्री.नागनाथ गंगाधर सावंत  । येरवडा मध्यवर्ती कारागृह अहमदनगर जिल्हा कारागृह 

9 श्रीमती स्वाती खुझालराव | कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह | येरवडा मध्यवती कारागृह 
जोगदंड 

८ श्री.अनुपकुमार मधुकरराव | ठाणे मध्यवर्ती कारागृह अलिबाग जिल्हा कारागृह 
कुमरे 


२. उपरोक्त संबंधीत अधिका-यांना नियमित नियुक्‍तीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजु 


होण्याकरिता अपर पोळीस महासंचाळक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 


तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


३. उपरोक्त संबंधीत अधिका-यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु होऊन, तसा 


अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५१०१९१७२१३२३३२९ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


8) 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manohar Bandpatte 

M a Nn (0 h a [ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Desk 
Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=bb7b9a28cd6d8e2b 1fa8f60d210258 
464e6ece204d02617fbb7ed6be3db6752c, 


Bandpatte — cise 
(म. रा. बंदपट्टे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, औरंगाबाद / पूर्व विभाग, नागपूर / पश्चिम विभाग, पुणे / 
दक्षिण विभाग, मुंबई / कारागृह महानिरीक्षणालय (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

प्राचार्य, दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र 2 (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, नाशिक, गडचिरोली, नागपूर, अहमदनगर, पुणे, 
अलिबाग,(रायगड), कोल्हापूर, ठाणे, अमरावती 

सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे) 

निवड नस्ती तुरुंग-१, गृह विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


